सहाय्यक वन संरक्षक गट-अ (कनिष्ठ श्रेणी) 
संवर्गाची दि.०१/०१/२०२०, दि.०१/०१/२०२१ व 
दि.०१/०१/२०२२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची 
प्रसिद्ध करण्याबाबत. 


महराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : एमएफएस ०३.२३/प्र.क्र.५५/फ-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: १६ जुन, २०२३ 


वाचा :- १) महसूल व वन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.एमएफएस ०३.२३/ प्र.क्र.५५/फ-८ 
दि.११.०५.२०२३ 
२) उपवनसंरक्षक (मानव संसाधन व्यवस्थापन) नागपूर यांचे क्र. कक्ष-१०(१/आस्था/एक /प्र.क्र.४७ 
(१९-२०)/भाग-२/३६५ दि.१२.०६.२०२३ रोजीचे पत्र 
3) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) नागपूर क्र.कक्ष-९/मवसे/मुले/सवसं जे.या./प्र.क्र.११ 
/२२-२३/४२८/२३-२४ दि. १३/०६/२०२३ यांचे रोजीचे पत्र. 


शासन शुध्दीपत्रक - 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) नागपूर यांच्या संदर्भ क्र.३ येथील पत्रान्वये श्रीमती संगीता मधुकर 
निरफळ व श्री. किरण दिनकर पाटील सहायक वनसंरक्षक यांच्या संदर्भ क्र. १ येथील शासन परिपत्रकान्वये 
प्रसिध्द केलेल्या दि.०१/०१/२०२०, दि.०१/०१/२०२१ व दि.०१/०१/२०२२ रोजीची अंतिम जेष्ठतासूचीमध्ये 
सुधारणा करण्याबाबत प्रस्ताव सादर केला आहे. 
२. संदर्भ क्र.१ येथील सहायक वनसंरक्षक संवर्गाच्या दि.११.०५.२०२३ रोजीच्या अंतिम सेवाजेष्ठतामध्ये 
श्रीमती संगीता निरफळ व श्री.किरण पाटील यांच्या नावाचा समावेश खालील प्रमाणे आहे. 


जेष्ठता यादी | जेष्ठता । सहायक वनसंरक्षकाचे नांव नियुक्तीचा दिनांक | जेष्ठतेचा दिनांक 

दिनांक क्रमांक 

०१.०१.२०२० । २९३ श्रीमती संगीता मधुकर निरफळ २७.०५.२०१९ २७.०५.२०१९ 
२९४ श्री. किरण दिनकर पाटील २७.०५.२०१९ २७.०५.२०१९ 

०१.०१.२०२१ । २३७ श्रीमती संगीता मधुकर निरफळ २७.०५.२०१९ २७.०५.२०१९ 
२३८ श्री. किरण दिनकर पाटील २७.०५.२०१९ २७.०५.२०१९ 

०१.०१.२०२२ १९० श्रीमती संगीता मधुकर निरफळ २७.०५.२०१९ २७.०५.२०१९ 
१९१ श्री. किरण दिनकर पाटील २७.०५.२०१९ २७.०५.२०१९ 


३. उपवनसंरक्षक (मानव संसाधन व्यवस्थापन) नागपूर यांच्या संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये प्रसिध्द केलेल्या 


दिनांक 09.09.2098 रोजीच्या वनक्षेत्रपाल संवर्गाच्या जेष्ठता यादीमध्ये श्रीमती संगीता निरफळ या श्री. दादा 
विष्णु राऊत वनक्षेत्रपाल यांना व श्री. किरण पाटील हे श्री. संदिप अर्जुन गवारे वनक्षेत्रपाल यांना सेवाजेष्ठ ठरत 
आहेत. श्रीमती निरफळ व श्री. किरण पाटील यांची वनक्षेत्रपाल संवर्गाच्या सेवाजेष्ठतेमध्ये बदल झाल्याने संदर्भ 
क्र. ३ पत्रान्वये प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) नागपूर यांनी श्रीमती निरफळ व श्री. किरण पाटील यांच्या 
सहायक वनसंरक्षक संवर्गाच्या दि.११.०५.२०२३ रोजी प्रसिध्द केलेल्या दि.०१.०१.२०२०, दि.०१.०१.२०२१ व 
दि.०१.०१.२०२२ जेष्ठतायादीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एमएफएस ०३.२३/प्र.क्र.५५/फ-८ 


४. त्यानुषंगाने संदर्भ क्र. १ येथील दि.११.०५.२०२३ रोजीच्या दि.०१.०१.२०२०, दि.०१.०१.२०२१ व 
दि.०१.०१.२०२२ रोजीच्या जेष्ठतायादीमधील श्रीमती निरफळ व श्री. किरण पाटील यांची अनुक्रमांक येथील 
नावे वगळून खालील जेष्ठता क्रमांकावर समाविष्ठ करण्यात येत आहेत. 


जेष्ठता यादी | जेष्ठता सहायक वनसंरक्षकाचे नांव नियुक्तीचा जेष्ठतेचा 
दिनांक क्रमांक दिनांक दिनांक 
०१.०१.२०२० | २६८ (31) श्रीमती संगीता मधुकर निरफळ २७.०५.२०१९ २७.०५.२०१९ 
२७४ (अ) श्री. किरण दिनकर पाटील २७.०५.२०१९ २७.०५.२०१९ 
०१.०१.२०२१ | २१२ (ओ श्रीमती संगीता मधुकर निरफळ २७.०५.२०१९ २७.०५.२०१९ 
२१८ (31) श्री. किरण दिनकर पाटील २७.०५.२०१९ २७.०५.२०१९ 
०१.०१.२०२२ | १६५ (ओ श्रीमती संगीता मधुकर निरफळ २७.०५.२०१९ २७.०५.२०१९ 
१७१ (ओ) श्री. किरण दिनकर पाटील २७.०५.२०१९ २७.०५.२०१९ 


५. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करून देण्यात येत आहे, त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०६१६१५०४५०६४१९ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, क य ere cannes 
A N A N D A S H A N KA R FOREST DEPARTMENT, stalCe 00032, 
2.5.4.20=0db7067f83b5 1744741b4485650edc8705560188be635df8 
pseudonym=F47821202A3D8C06F80E6240CB6E1 22AFEEDD6F5, 
S H E N D A G E rialNumber=DCED31BA3BA0E455430F67304905C6E3544DAE3960 
2268D4CF2844818A1F80A4, “ANANDA SHANKAR SHENDAGE 
Date: 2023.06.16 15:06:49 +05'30' 
(आनंदा 21871) 
अवर सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 


१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर. 

२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), नागपूर 

३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक सामाजिक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

४. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर. 

५. सर्व अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 

६. सर्व मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक/वन्यजीव) 

७. सर्व वनसंरक्षक / उपवनसंरक्षक. 

८. सर्व विभागीय वन अधिकारी/उप विभागीय वन अधिकारी 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र २,नागपूर 
१०. मा.मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव 

११. प्रधान सचिव (वने) यांचे स्वीय सहाय्यक 

१२. संबंधित अधिकारी /प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), म.रा.नागपूर यांचे मार्फत 
१३. निवड नस्ती (फ-८ कार्यासन). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


